RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg . No . MH/ MR/ South- 324/ 2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ६९ ] 


बुधवार , जानेवारी १, २०१४ / पौष ११, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : २६. ०० 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
नवीन मंत्रालय, जी . टी . हॉस्पीटल परिसर , ४ था माळा, मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक १ जानेवारी २०१४ 


उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयुएम - २०१२ /प्र.क्र . १७५/ नवि . १७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा 
महा. ४० ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ३ ) सह कलम ६ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या तरतुदीच्या अनुसार महाराष्ट्र शासन , याद्वारे भूम 
नगरपरिषद जिल्हा उस्मानाबाद यांच्या नगरपरिषद क्षेत्राच्या हद्दीत यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित “ अ ” मध्ये विशेषतः अधिक वर्णन केलेल्या 
स्थानिक क्षेत्राचा त्यात अंतर्भाव करून बदल करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट - कलम ( १) च्या खंड ( अ ) अन्वये अधिसूचना 
काढण्याचा त्यांचा उद्देश जाहीर करत आहे. उक्त नगरपरिषद क्षेत्राच्या सुधारीत सीमा अनुसूची “ अ ” मध्ये वर्णन केलेले क्षेत्र समाविष्ट 
केल्यानंतर , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 

२. उक्त प्रस्तावास कोणतीही हरकत घेणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी याद्वारे त्यांच्या लेखी कारणांसह त्या हरकती ही उद्घोषणा महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे . 
३. उक्त मुदतीत प्राप्त झालेली कोणतीही हरकत शासनाद्वारे विचारात घेतली जाईल . 

अनुसूची “ अ ” 
भूम परिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन : 

स नं . २० ते २५ , स .नं . ३४ ते ४१, स . नं . ५१ ते ७३, स .नं . ७६ ते २११, स . नं . २२२ ते २३४ , स . नं . २३६ ते ३१५ , 
स. नं . २३८ ते ३३० , स .नं . ३३४ ते ३४४ स . नं . ३४७ ते ४५५ स . नं . ४६२ ते ४८८ . 

अनुसूची “ ब " 
उत्तर . - मौजे भूम गावाची उत्तरेकडील महसूल सीमा . 
सर्व्हे नं . ५५, ५९, ६० , ९२, १०१ , १०२ , १०४ , १०६ ते १०८, १२० , १२४ ते १२७ पर्यंत . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - १ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी १, २०१४ /पौष . ११, शके १९३५ 


पूर्व .- मौजे भूम गावाची पूर्वेकडील महसूल सीमा. 
सर्व्हे नं . १२७, १२८ , १३१ , १३२, १३४ ते १३६, १४१, १४२, १७९ ते १८१, १८४ ते १८६, २७० ते २७३, २७७, २८७ आणि २८८ 
पर्यंत . 


दक्षिण . - मौजे भूम गावाची दक्षिणेकडील महसूल सीमा . 
सर्व्हे नं . २८८ ते २९५, २९९ ते ३०१ , ३०३, ३३६ ते ३७१, ३७६ ते ३८० , ३८५ , ३८६, ३९७ ते ४०१ , ४०३ आणि ४०४ पर्यंत . 
पश्चिम .- मौजे भूम गावाची पश्चिमेकडील महसूल सीमा. 

सर्वे नं . ४०४ , ४०५, ४३५ ते ४३८, ४४०, ४४१, ४८० ते ४८२, ४८४ , ३९ ते ४२, ४४ , ४९ , ५१, ५३, ५४ आणि ५५ 
पर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . शं. शेटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


टीप. - भूम नगरपरिषदेत समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा जनतेला पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद आणि तहसीलदार, 
भूम व नगरपरिषद भूम यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी १, २०१४ / पौष. ११ , शके १९३५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
New Mantralaya , G . T . Hospital Campus, 4th Floor , 
Mumbai 400 001, dated the 1st January 2014 

PROCLAMATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYAT AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No . MUM - 2012 /CR - 175 /UD - 17 . - In pursuance of the provision of sub -section ( 2 ) of section 6 
read with sub - section ( 3 ) of Section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Indistrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) , (hereinafter referred to as “the said Act 
the Government of Maharashtra hereby announces its intention to issue a notification , in 
exercise of the powers conferred by the clause (a ) of sub - section ( 1) of section 6 of the said Act , 
with a view to alter the limits of the Bhoom Municipal Council in the District Osmanabad , so 
as to include therein the local areas specified in schedule ‘ A ’ , the draft of which is appended 
herewith . 

2 . Any person who entertains any objection to the said notification , is hereby required to 
submit the same in writing with the reasons therefor , to the Collecter , Osmanabad District, 
Osmanabad within a period of 30 days from the date of publication of this proclamation in the 
Maharashtra Government Gazette . 

3 . Any such objection which may be received during the said period will be considered by 
the Government . 

Schedule A 
The description of the area to be included in the limits of the Municipal area of Bhoom 
Municipal Council. 

S . No. 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , S . No. 34 to 41 , S . No. 51 to 73, S . No. 76 to 211, S . No. 222 
to 234 , S . No. 236 to 315 , S . No. 328 to 330 , S . No. 334 to 455 , S . No. 462 to 488 . 

Schedule B 
Revised boundaries of the muncipal area of the Bhoom Municipal Council after the 
inclusion of the area specified in Schedule ‘ A ’ 

North . -Northan boundaries of Village Bhoom Starts from , 
S . No. 55 , 59 , 60 , 92 , 101, 104 , 106 to 108 , 120 , 124 to 127 . 
East. - Eastern boundaries of Village Bhoom Starts from , 
S . No. 127 , 128 , 131, 132 , 134 to 136 , 141 , 142 , 162 , 179 to 181 , 184 to 186 , 2 

142, 162 , 179 to 181, 184 to 186 , 270 to 
273 , 277, 287 and upto 288. 

South . - Southern boundaries of Village , Bhoom Starts from , 

S. No. 188 to 295 , 299 to 301, 303, 366 to 371, 376 to 380, 385, 386 , 397 to 401, 403 
upto 404 . 

West. - Western boundaries of Village, Bhoom Starts from , 

S . No. 404, 405, 435, 438, 440, 441, 480 to 482 , 484 , 39 to 42, 44 to 49, 51, 53, 54 and 
upto 55 . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P . S . SHETE , 
Deputy Secretary to Government. 


Note . - A Plan showing the area to be included in the Bhoom Muncipal Council is 
available for public inspection in the working hours and the office of the Collector of 
Osmanabad , Tahsildar Bhoom and Municipal Council Bhoom . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


